पुस्तक खिडकी । अक ४६ - ३ सप्टेंबर २०२२ १ 


कधी घोडा होऊन पाठीवर घेतात, प्रसंगी पाठीशी घालतात, गोष्टी सांगतात, फिरायला नेतात, लुडो, पत्ते, अगदी 
क्रिकेट फुटबॉल पर्यंत सर्व खेळात सवंगडी होतात, वेळ पडली तर कानउघडणी करतात, आपली खास गुपितं 
अगदी जपून ठेवतात - असे आपले आजी-आजोबा! जवळ असोत वा लांब, प्रत्यक्षात भेटत असोत वा स्वप्नात, 
आजी-आजोबांसाठी आपल्या हृदयाचा एक कप्पा कायम जपून ठेवलेला असतो. पुस्तक खिडकीतून आज 
आपण काही मस्त आजी-आजोबांना भेटू या! 


ऐकू या 


लाईफ विथ ग्रडफादर 


+ LIFE WITH 


| ळे - व याड न । 
| | | & GRANDFATHER हं क | 
| / | | | र र्‍ री i आ 
Ms FINS **...... 


a) ( CBT प्रकाशन ) 
म | 2k 
i | EC आ FM /. a जि | | 
आजी-आजोबांनी आपण खूप कडक असल्याचे दाखवले ल्ला | 
तरी त्यांच्या छोट्या छोट्या कृतीतून त्यांचे सूरजची आजी गुप्तहेर आहे! कुणीतरी गोड अप्पे 
नातवंडांवरचे प्रेम दिसून येते. राजाचे आबा पण असेच आहेत. (उन्नीअप्पम) चोटतंय, आणि आजी आणि सूरज 
राजाळा आई बाबा नाहीत, तो आजी-आबांबरोबर राहतो. मिळून चोराचा शोध घेणार आहेत, सापळे रचणार 
त्यांच्याबरोबर राहताना घडणारे प्रसंग राजाच्या आहेत आणि चोराला पकडणार आहेत! तुम्हीही 
नजरेतून दाखवणारी ही गोष्ट लिहिती आहे त्यांना मदत करा पाहू! 
शंकर पिल्लर् यांनी. पुस्तकातील रेखाटनेही पुस्तक वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक 
सुंदर आणि सहज आहेत. करा 
गोष्ट ऐकण्यासाठी चित्रावर <~ शु 
क्लिक करा. 


करुया वाचू या 


मी आजी/ आजोबा आजीची भन्नाट 
होईन तेव्हा... शोधमोहीम 
( प्रथम बुक्स ) 
क, फोन, ई-मेल, झूम मुळे पत्र 
आजी-आणजोबांबरोबर आपण धमाल अ विरळा होत 0 
करतो. त्यांच्या बर्‍याच गोष्टी आजोबांनी आपल्या नातवंडांना 
आपल्याळ आवडतात. पण कही लिहिलेली ही पत्रे मनाचा ठाव घेतात. ही 
बाबतीत मात्र "यांना हे मुद्धा माहित नाही?" अमंही वाटतं, हो पत्रे वाचून एखाद्या नातवंडाळा आपल्या आजीआजोबांना पत्र 
ना? आता विचार करा, तुम्ही जेव्हा आजी आजोबा व्हाल, तेव्हा पाठवावेसे वाटले, किंवा आजी-आजोबा नातवंडांना 
काय होईळ? तुम्ही कसे आजी/ आजोबा असाल? पत्र पाठवायला उद्युक्त झाले तर तेच या पुस्तकाचे यश आहे! 
नातवंडांबरोबर काय कराल? अनेक क्षेत्रांमध्ये काम केलेले, नावाजलेले हे आजी-आजोबा 


आपल्या नातवंडांना काय पत्रे लिहितात हे 


चला, पटकन लिहा आणि आम्हाला पाठवा! 
| F क _ स वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


आजी आजोबांची पत्रे 


मोठ्यांसाठी 


__--- जिज्ञासा किड्स, पुणे शक यवन 
wwW.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com |www.facebook.com/JidnyasakKids 


